शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
कोल्हापूर या संस्थेकरेिता आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रतिनि २०२३/प्र.क्र.(११०/२३)/तांशि-१, 
४ था मजला, मंत्रालय (विस्तार), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भः १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. मान्यता २०२२/प्र.क्र.२०२/ तांशि-४, 
दिनांक २७.०३.२०२३ 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/ 
आहरण व संवितरण अधिकारी/२०२३/४६४, दिनांक ११ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना: 

दिनांक २७.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सदर 
महाविद्यालयाकरिता टप्प्याटप्प्याने पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर या नवनिर्मित संस्थेकरेिता आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक 
वर्षापासून सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेकरिता 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र कोषागार अधिकार नियम, १९६८ मधील नियम १५६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांन्वये “प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर” यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१८१११६९७०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PAGARE SHRIKRISHNA : 
KASHINATH 3 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

५. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर. 


